राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप 
अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त 
(Fara) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांस 
पदस्थापना देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र.रापोसे-१७२०/प्र.क्र.१५४ /पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :-२२ जानेवारी, २०२१. 


AIR आदेठा :- 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२ (न) मधील तरतुदीनुसार राज्य पोलीस 
सेवेतील पोळीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त (Ara) या संवर्गातील खालील पोलीस 
SRI पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. । अधिकाऱ्यांचे नांव सध्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
षि . | श्री. विकास शांकर तत्कालीन नेम. उपविभागीय । पोळीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), 
तोटावार पोलीस अधिकारी, उमरखेड  । नांदेड 
उपविभाग, जिल्हा यवतमाळ 


२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आदेशानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी 
बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 


3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०१२२१४५३५५४३२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KA | L A S A RJ U N one र 1 tra, cain 7b98a708cc03eb4 


6cd241a604d42bb, postalCode=400032, street=MAIN BUILDING, 


GAIKWAD करील 
(केलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत :- 


१. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७२०/प्र.क्र.१५४ /पोल-१(अ) 


9८ 


. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. राज्यमंत्री (गृह) (हाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर पोलीस महासंचालक (आस्थापना), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१०.पोलीस अधीक्षक, नांदेड/यवतमाळ, 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड/यवतमाळ, 

१२.संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 

१३.निवडनस्ती / पोल-१(आओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


